“महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित या 
कंपनीशी सबंधित प्रकरणे/बाबी” हा 
विषय सामान्य प्रशासन विभागाकडे 
हस्तांतरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमकेसीएल-२०१६/(२४९/१६)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०१८. 


संदर्भ :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंत्र ३७००/(१३२/२०००)/भाग-ड/तांशि-३, 
दिनांक : ६ जून, २००१, 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ६/६/२००१ रोजीच्या शासन निर्णयाअन्वये “महाराष्ट्र ज्ञा महामंडळ 
मर्यादित” नावाची कंपनी, कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार सदर कंपनीशी संबंधित प्रकरणे या विभागाकडून हाताळण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र ज्ञान 
महामंडळ मर्यादित या कंपनीशी संबंधित प्रकरणे/बाबी सामान्य प्रशासन विभागाकडे हस्तांतरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित या कंपनीशी संबंधित प्रकरणे/बाबी” हा विषय सामान्य 
TRIN विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सदर कंपनीशी 
संबंधित सर्व प्रकरणे/बाबी यापुढे सामान्य प्रशासन विभागाने हाताळाव्यात. तसेच सदर विषय हा तूर्त अपर 
मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अंतर्गत ठेवण्यात यावा. 


२. या शासन निर्णयास अनुसरून आवऱ्यक ते सविस्तर पूरक आदेश, शासन निर्णय दिनांक ६ जून, 
२००१ च्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित करावेत. 


3. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०१०५१३३०१९०४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
"०(१॥:॥॥॥॥॥॥४॥॥॥॥॥॥ ता 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d954713clec 


Khaat 5000 
(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमकेसीएल-२०१६/(२४९/१६)/तांशि-५ 


४. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, व्यवसाय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
कला संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
qo, संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, वांद्रे (पू.), मुंबई, 
११. सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, 
१२. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये, 
१३. सर्व उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, विभागीय कार्यालये, 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपुर, 
१५. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, 
२०. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२१. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
२२. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव, 
२४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 
२५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
२६. मा.मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, 
२७. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
२८. मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
२९. अपर मुख्य सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
३०. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित, सेनापती बापट मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे-४११०१६, 
३१. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


